लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ (मा. 
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण 
भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा 
पुरविणे) अंतर्गत रद्द केलेल्या कामांच्या 
यादीतून कामे वगळणे/ सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: ८ ऑगष्ट, २०२३ 


) शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ५०/ योजना-६, दिनांक ३१ मार्च, २०२२. 

) शासन शुध्दिपत्रक क्र. विकास-२०२१/ प्र.क्र. ११९/ योजना-६, दिनांक ११ एप्रिल, २०२२. 
३) शासन शुध्दिपत्रक क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ११९/ योजना-६, दिनांक १८ मे, २०२२. 
) 

) 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/ योजना-६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२२. 
शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/ योजना-६, दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ 
(मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे) या 
योजनेंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी रु. १५००.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 
कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


२. संदर्भ क्र. २ येथील शासन शुध्दिपत्रकानुसार संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयासोबतच्या 
यादीतील अ.क्र. १४ व १५ या कामांत जिल्हा बदल (उस्मानाबाद ऐवजी परभणी) करुन काम बदल 
करण्यात आलेला होता. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील शासन शुध्दिपत्रकानुसार सदर २ कामांची यंत्रणा 
बदल करण्यात आलेला होता. मात्र, त्यानंतर दि.१.४.२०२१ रोजी व त्यानंतर मंजूर झालेल्या ज्या 
कामांचे कार्यारंभ आदेशा दिलेले नाहीत किंवा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे सुरु झालेली नाहीत, 
अशी कामे दि.१९.७.२०२२ रोजीच्या पत्रानुसार स्थगिती देऊन संदर्भ क्र.४ येथील शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली होती. परंतू, शासनाने काही कामे संदर्भाधिन क्र.५ येथील शासन 
निर्णयानुसार रद्द यादीतून वगळली आहेत. यात सार्वजनिक बांधकाम ही यंत्रणा असलेल्या रद्द 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/यो-६, दि. ८ ऑगष्ट, २०२३ 


केलेल्या कामातून, वगळलेल्या कामांच्या विवरणपत्रामध्ये अ.क्र. ४ येथे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
उक्त संदर्भ क्र. १ येथे मंजूर अ.क्र. १ ते ५० येथील रु. ५००.०० लक्षची कामेही वगळण्यात आली 
आहेत. 


तथापि, संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन शुध्दिपत्रकानुसार संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयाच्या यादीतील अ.क्र. १४ व १५ या कामांत जिल्हा बदल करुन काम बदल व यंत्रणा बदल 
करण्यात आलेला असल्याने, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणा असलेल्या रद्द 
झालेल्या कामांमधून, संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये वगळलेल्या 
कामांच्या यादीमध्ये सुधारणा करणे आव्यक असल्याने पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


३. शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/ योजना-६, दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये सुधारणा:- 


जिल्हा-उस्मानाबाद (सा.बां.वि. यंत्रणा) 


अ. विवरण | शासन निर्णयातील कामांचा बदल/ सुधारणा 

क्र. पत्रातील अ.क्र. व रक्‍कम 

i 8 ad 4o, १ते१३व१६ते५०, 
रु. ५००.०० लक्ष एकूण रु. ४८०.०० लक्ष 


तसेच, शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. २२७/ योजना-६, दिनांक १८ नोव्हेंबर, 
२०२२ सोबतच्या विवरणपत्र-ब मध्ये अ.क्र.२१ GAA करुन सुधारणा:- 


जिल्हा-परभणी (जि.प. यंत्रणा) 


अ.क्र. | जिल्हा वर्ष शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन रक्‍कम 
निर्णयातील | रु.लक्ष 

कामांचा क्रमांक 
२१ | परभणी | २०२१ |१ शासन शुध्दिपत्रक क्र. विकास- १४ व १५ २०.०० 


-२२ । २०२१/ प्र.क्र. ११९/ योजना-६, दिनांक 
११ एप्रिल, २०२२. 

२ शासन शुध्दिपत्रक क्र. विकास- 
२०२२/ प्र.क्र. ११९/ योजना-६, दिनांक 
१८ मे, २०२२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/यो-६, दि. ८ ऑगष्ट, 2023 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥80५७॥॥०.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०८१३३९३८०६२० असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१) 
2) 
3) 
8) 
4) 
&) 
(9) 
८) 
8) 
40) 
99) 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
KA | U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e4 
G O N YA 50b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b 
20, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5DOF275C3D9A21DB07 
FECF7919C2D83796E88930D62D44E7A4A 
VA LV | 6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2023.08.09 13:07:59 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. परभणी 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. परभणी 
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जि.प. परभणी 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद 
निवडनस्ती (योजना-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


